सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षामध्ये योजनांतर्गत 
लेखाशिर्ष (3044 ००५२),१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील 
तीळ व इतर उपक्रमांना सहाय्य (००)(०१) महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकांचे 
आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोईसुविधा 
३१, सहाय्यक अनुदान(वेतनेतर) रु. ६९७.०० लक्ष 
इतकी रक्‍कम ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता 
अनुदान या बाबीखाली पुनर्विनियोजनाद्वारे वर्ग 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी०७१३/प्र.क्र.--५२८/परि-१ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५ 
दिनांक: २५ नोव्हेंबर, २०१३. 


प्रस्तावना 

सन २०१३-१४ मध्ये मुख्य लेखाशिर्ष अंतर्गत लेखाशिर्ष (3044 ००५२), १९०, सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य (00)(09) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोईसुविधा ३१, सहाय्यक अनुदान(वेतनेतर) 
रु. ६९७.०० Hl इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूद पूर्ण खर्च होण्याकरिता त्याच मूख्य 
लेखा शिर्षांतर्गत ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या बाबीखाली पूनर्विनियोजनाने वर्ग 
करण्याचे प्रस्तावित आहे. 


शासन निर्णय 


सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षामध्ये मुख्य लेखाशिर्ष अंतर्गत लेखाशिर्ष (३०५५ ००५२), १९०, 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य (00)(09) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोईसुविधा ३१, सहाय्यक अनुदान(वेतनेतर) 
रु. ६९७.०० लक्ष्‌ इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूद पूर्ण खर्च होण्याकरिता त्याच मूख्य 
लेखा शिर्षांतर्गत 34, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या बाबीखाली पूनर्विनियोजनाने वर्ग 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षाकरिता गृह विभाग “ मागणी क्र.बी-३ योजनातंर्गत मुख्य 
लेखाशिर्ष (३०५५ 0042) ३१, सहाय्यक अनुदान रु. ६९७.०० Ha इतकी रक्‍कम (३०५५ ००५२) ३५, 
भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान या बाबीखाली पूनर्विनियोजनाद्वारे वर्ग करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी०७१३/प्र.क्र.--५२८/परि-१ 


वित्त विभाग वित्तिय अधिकार नियम शासन निर्णय दिनांक १५.०५.२००९ मधीळ भाग -१, 
उपविभाग-३, अ.क्र. -१, परिच्छेद क्र.-१६२,१६३,१६४ व १६६ नुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या 
पूर्ण अधिकारानुसार प्रधान सचिव (परिवहन) यांच्या मान्यतेने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३११२६१२३७१४८४२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


८. 
र्‌. 


Digitally signed by Vivek Ashok 


V | V e k As h O k ON oe Vivek Ashok Daingade, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 


i G it Of Maharashtra, OU = 
D a | nN (४ चै d e तर अमी anarasntra. 


Date: 2013.11.26 15:43:52 +05'30' 


(वि. अ. दाईंगडे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा TRA), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्ष्णु, मुंबई, 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षूण्‌ अधिकारी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई Yoo ०५१ 

वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, 
मुंबई 

वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 

गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई. 


१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


